प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या कामांना सन २०२४-२५ मध्ये 
उर्वरित (Spill over) निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०६/प्र.क्र.९७/पर्यटन-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राज गुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस-२०२३/०३/५३/पर्यटन, 
दि.०९.०३.२०२३. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस-२०२३/०३/१५०/पर्यटन, 
दि.१३.०४.२०२३ 


शासन निर्णय: 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यात आलेल्या 
खालील तक्त्यातील कामांना स्तंभ क्र. ५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे उर्वरित (509॥ Over) रु. ५१.९८ लक्ष इतका 
निधी जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर व धुळे यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | पुर्वी वितरीत । या आदेशान्वये 
मान्यता निधी वितरीत करावयाची 
रक्‍कम 
= 2. 3. हः षु. 
१) । मौजे खुलताबाद येथे भद्रा मारोती मंदिर | १००.०० ५०.०० ५०.०० 
परिसर सुझोभिकरण करणे. 
२) | झरणीपाडा ता. साखरी जि. धुळे येथे ९.९८ ०८.०० १.९८ 
धनाई पुनाई माता मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे. 
एकूण | १०९.९८ ५८.०० ५१.९८ 
०२. अटी व शार्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

२) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेच्या शासन निर्णय, दिनांक ४ नोव्हेंबर, 2090 मधीळ अटी व 
शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचे भविष्यात निदर्शनास आल्यास देण्यात आलेला संपूर्ण निधी व्याजासह 
वसूल करण्यात येईल. 


३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील व 
जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०६/प्र.क्र.९७/पर्यटन-१ 


8) 


4) 


8) 


मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च दिनांक ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


कामाच्या ठिकाणी सदर काम प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून करण्यात आल्याचे फलक 
लावण्यात यावेत. 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, 
२००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 
घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 
रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर कामांपैकी जी कामे देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत, अशा कामांसंदर्भात 


११) 


सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच 
अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात 
जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा 
प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन 
दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, 
अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पर्यटन संचालनालयास व शासनास 
न चुकता सादर करावीत. 


१२) या शासन निर्णयातील कामांना अवितरित निधीच्या १००% निधी वितरित करण्यात येत असून 


जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले 
नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य योजनेतून 
/ निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित केलेला निधी शासनास परत 
करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर उचित कारवाई करण्यात यावी. 


१३) उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यापूर्वी आतापर्यंत 


झालेल्या कामाची तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत खात्री केल्यानंतरच निधी संबंधित 
यंत्रणेला वितरित करण्यात यावा . 


gta 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०६/प्र.क्र.९७/पर्यटन-१ 


१४) कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या 
सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाळ (छायाचित्रांसहई' १ महिन्याच्या आत पर्यटन 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. 


१५) निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास सादर 
करण्यात यावे. 

१६) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभाळीची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


०.३ वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता मुख्य लेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक 
झेडडी -४,३४५२- पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (0२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२)(१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत 
सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२१९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षातील मंजुर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरित करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, / जिल्हा नियोजन अधिकारी, यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" व संबंधित 
जिल्हाधिकारी, यांना -नियंत्रक अधिकारी* घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची रक्कम त्यांनी जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधित यंत्रणेला 
वितरीत करावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास एक 
महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


०.४ प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि.२५.०७.२०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५३८-२०२४/व्यय-१५, दि.१३.०८.२०२४ रोजीच्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०.५ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०८२११२०९३६८१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH VITHAL 
ROKADE 


(संतोष वि. रोकडे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी, छ.संभाजीनगर व धुळे. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०६/प्र.क्र.९७/पर्यटन-१ 


६. जिल्हानियोजनअधिकारी, छ.संभाजीनगर व धुळे. 

७. जिल्हाकोषागारअधिकारी, छ.संभाजीनगर व धुळे. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

qo. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई (यांना आदेशात नमूद 
करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिका-यांकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ४पैकी४ 


